वसई-विरार महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
उच्चश्रेणी लघुलेखक श्रीमती लि.डे.मच्याडो 
यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-१५२१/प्र.क्र.२०४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २६ मे, २०२२ 


वाचा - सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : प्रतिनि-१५२१/प्र.क्र.२०४/-१४अ, 

दिनांक १०.०३.२०२२. 

शासन आदेशा 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १०.३.२०२२ च्या आदेशान्वये श्रीमती 
लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग यांच्या सेवा आयुक्‍त, वसई-विरार महानगर पालिका 
या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील “उच्चश्रेणी लघुलेखक “ या पदावर प्रथमत: २ वर्षांच्या कालावधीसाठी 
आदेशात नमूद अटी व aries प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
2. श्रीमती लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांची आयुक्‍त, वसई-विरार महानगर पालिका या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील संदर्भाधिन आदेशान्वये करण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती प्रशासकीय 
कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२६१२१८५९६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


प्रत- 
१) आयुक्‍त, वसई-विरार महानगर पालिका, विरार पोलीस ठाण्यासमोर, बझार वॉर्ड, विरार-पूर्व 
पिन-४०१ ३०५. 
२) उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ). 


